महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर २०-रु.५६,१००-रु.१,७७,५०० ) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 


सन-२०२१. 
महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


MPABM, HAH: बदली २०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


शासनआदेठा:- 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर २०-रु.५६,१००-रु.१,७७,५०० ) या 


संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील कलम ४ (४ च्या 
तरतुदीनुसार खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे त्यांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्यात येत 


आहेत. 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
| १._| २. ३. PB 
णं डा प्रितम चितामण सावकार ।उजिरुनिफाड जि नाशिक विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
नाशिक 

२ | डा साहेबराव संपतराव गावले | प्राआ के निमगाव वाकडा उ जिरु निफाड जि नाशिक 
ता.निफाड जि नाशिक 

३ | डा नितिशकुमार साहेबराव ।प्राआके कासोळा ता मंगरुळपीर | प्राआ के राजाकिन्ही ता 

गायकी जि वाशिम मालेगाव जि वाशिम 
४ | डॉ सागर दत्तु काटकर ग्रा रु बाभुळगाव जि.यवतमाळ । Mah करंजखेडा जि 
औरंगाबाद 

५ | डा सुशिल संजय पवार प्राआ के तेळखेडी ता. धडगाव । प्राआ के आपेगाव ता अंबाजोगाई 
जि नंदुरबार जि बीड 

६ । डारामहरी परबराव बेले प्राआकेकवठाता सेनगावजि | asa Ruts जिवाशिम 
हिंगोली 

७ | डा आदित्य वसंतराव पाटील | प्राआ के काटकुंभ ता चिखलदरा  प्राआ के सळोना ता.चिखलदरा 
जि अमरावती जि अमरावती 

८ | STAR सुभाषअप्पा हाळगे | प्राआ के बाभुळगावता पाथरी जि | प्राआ के पेडगाव ता जि परभणी 
परभणी 

९ | डा विजय भगवान गणबोटे = | Te कोपरगाव जि अहमदनगर | जि रु अहमदनगर 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
।_१० | डॉ. दिपक orate मुंडे ट्रामा के यु राजगुरुनगर जिपुणे | जिरुऔंधजि पुणे 
णि १ | SIGART कराळे  । प्रा आ केद महान ता बाशिटाकळी | ता आअ मुतिजापूर जि अकोला 
जि अकोला 
१२ | डायोगिता बाळू ठाकरे प्राआकेंद्र नायगांव ता.सिन्नर विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
जि.नाशिक नाशिक 
१३ | डॉ जगदिश भगवान चौरे उ.जि.रु.चांदवड, ता.चांदवड, ग्रामीण रुग्णालय अभोणा 
जि.नाशिक ता.कळवण, जि.नाशिक 
१४ | डा शितल नारायणएकघरे [ग्रा रु देवणी जि.लातुर ट्रामा केअर युनिट उदगीर जि 
लातुर 
१५ | डॉ प्रमोद विठ्ठलराव नांदगावे | प्राआ पथक बोर्ली मांडला प्राआ के उस्माननगर ता.कंधार 
ता.मरुड जि रायगड जि नांदेड 
१६ | डो अभिजीत शरद नाईक उजिरु चांदवड जि.नाशिक ग्रारु पेठ जिनाशिक 
१७ | डा.जाधव स्वप्नील प्रा.आ.केंद्र राव राजुर ता.पालम । प्रा.आ.केद्र वाकुळणी, 
बालासाहेब जि.परभणी ता.बदनापूर, जि.जालना 
१८ | डा कृष्णा मारोती ae सा रुभंडारा ग्रा रु लाखांदूर जि भंडारा 
१९ | डॉ. होनराव रविशंकर रामराव | प्राआ के धसई ता. मुरबाड प्राआ केम्हसा ता. मुरबाड 
जि.ठाणे जि.ठाणे 
२० | डाॉ.दयानंद ग्यानोबाराव जिरु नाशिक जि रु औरंगाबाद 
कांबळे 
२१ । डॉ अनिलवामनराव वाघमारे | प्रा आ के रांजणी ता. घनसावंगी । प्राआ के मानेगाव जि जालना 
जि.जालना 
२२ | डा नागेश बंड्या स्वामी प्राआ के ओणी ता.राजापूर जि.  ट्रामा केअर युनिट उदगीर जि 
रत्नागिरी लातुर 
२३ | डॉ नुतनगौरी बाबुराव टकेकर | उ जिरु कोडोली ता.पन्हाळा जि. | इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय 
(कणसे) कोल्हापूर इचलकरंजी जि कोल्हापूर 
२४ | ST PR देवरे उजिरु कळवण ता. कळवण पोलिस दवाखाना नाशिक 
जि.नाशिक 
२५ | डा अभय रमेडाराव विरखडे ।ग्रारु झरीजामणी जि. यवतमाळ । कुटीर रुग्णालय उमरखेड जि 
यवतमाळ 
२६ | SI far आन्नाराव नाईक जि रु परभणी ग्रारु नायगाव जि नांदेड 
२७ | डा राहुल विठ्ठल मुंडे प्राआ केद्र मांडवी ता धडगाव जि | स्त्री रुग्णालय अंबाजोगाई 
नंदुरबार जि.बीड 
२८ | डॉ. जाहेदअली हबीबोयीन प्राआ के श्रेष्टी ता परतूर जि ट्रामा केअर सेटर मंठा जि 
सय्यद जालना जालना 
२९ | डा.अजिज अमीनमोनयानी 'ट्राकेयुसटाणाजि नाशिक वि. संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

३० | डॉ. सागर सुभाष मंगेडकर । प्राआकें सलगर बु. ता. मंगळवेढा | प्राआ के मार्डी जि सोलापूर 
जि. सोलापूर 

३१ । डा सुरेश शिवाजीराव पांडुळे ग्रारु सुरगाणा जि.नाशिक जि रु परभणी 

३२ | डाविक्रांत श्रीराम कुळमेथे । प्राआके चंद्रपूर ता. दर्यापूर जि । विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
अमरावती अमरावती 

३३ | डांबालाजी काशिनाथ देवेंग्रे प्राआके शिरुर अनंतपाल जि ।ग्रारु शिरुर अनंतपाळ जि 
लातूर लातूर 

३४ | डॉ.राहुल अबासाहेब कोळेकर | प्राआके कोटी ता करमाळाजि ।उजिरुकरमाळाजिसोलापूर 
सोलापूर 

३५ | ST. भास्कर रघुनाथ टेंगसे Wal केआडगावता जितूरजि | ताआअपाथरी जिपरभणी 
परभणी 

३६ | डा. प्रविण डोमा पडवे ता आअ हिंगणा जि नागपूर प्राआ के तिष्टी ता कळमेश्वर जि 

नागपूर 

३७ | डा.बालाजो पांडुरंग गुट्टे जिल्हा रुग्णालय बीड ट्रांमा केअर सेंटर आष्टी जिबीड 

३८ | डा प्रफुल्ल उध्दव खुजे सारुवर्धा उजिरुवरोरा जिचंद्रपूर 

३९ | डॉ. प्रमोद राणोजी शिंदे ग्रा.रु. मंगळवेढा जि.सोलापूर ग्रा.रु. वाशी जि.उस्मानाबाद 

४० | डॉ. गजानन बाळू सारंग प्राआ के भेडशी ता.दोडामार्ग जि रु हिंगोली 
सिंधुदुर्ग 

४१ | डा. उर्वशी गणपत वळवी प्राआ के विखरण ता.शिदखेडा | प्राआ के राकसवाडा जि 
जि. धुळे नंदुरबार 

४२ | डॉ.विजय मोहनराव कट्टे टामा केअर युनिट तेलगावता | जिरु बीड 
धारुर जि बीड 

४३ | डा. राहुल आत्माराम निकम ।प्राआके शोंदुर्णी ता जामनेरेजि | उजिरुयेवला जिनाशिक 
जळगाव 

४४ | डामधुकर भास्कररावघुबडे | Tara asa fy बीड ताआअमाजलगावजि बीड 

४५ | डाज्ञानेश्वर शेषेराव निपटे क्षयरोग कार्यालय बीड ताआअवडवणीजि बीड 

४६ | डा कांचन वाय रेडीयार उजिरुकळंबणीताखेडजि उ जिरु कामथे ता चिपळूण 

(मदार) रत्नागिरी जि.रत्नागिरी 
४७ | डा.तांबोळी इफरोज अब्दुल ।ग्रारुधाड जि बुलढाणा उ जिरुउदगीर जि लातूर 
अजीज 
४८ | डॉ.मलिहा कौसर सय्यद ट्रामा केअर युनिट वसमत जि STAT केअर सेंटर मंठा जि 
वासेरव अली हिंगोली जालना 

४९ | डामिर्झा खालेद सुजाअत प्राआ के अकोला बाजार जि प्राआ के नालवंडी जि बीड 

यवतमाळ 


पृष्ठपपैकी३ 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 


सदर आदेशान्वये शासन स्तरावरुन बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ते कार्यरत 
असलेल्या आरोग्य संस्थेतून बदली झालेल्या संस्थेमध्ये रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हेच कार्यमुक्तीचे आदेश असल्याने त्यांच्या क्षेत्रिय 


कार्यालयाचे कार्यमुक्‍तीचे स्वतंत्र आदेशाची वाट न पाहता प्रस्तुत आदेशानुसार म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, 
परकीय सेवा आणि निलंबन.....) नियम,१९८१ मधीळ नियम १० अनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या विहित 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित 
करुन शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच पदग्रहण अवधीनंतर रुजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी हा अनधिकृत गैरहजेरी समजून तो कालावधी सेवेतील खंड समजण्यात येईल. 

संबंधित संस्थेच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अन्यत्र बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे माहे 
सप्टेंबर, २०२१ व त्यापुढील महिन्याचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्व संस्थेतून अदा करु नये. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांनी अन्यत्र बदली झालेल्या 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे माहे सप्टेंबर, २०२१ व त्यापुढील महिन्याचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत 
बदलीपूर्वीच्या पदावर काढू नये. 

या आदेशान्वये बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना झाल्यास सदर बदली 
आदेशानुसार प्रथम हजर होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यास पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
तसेच, इतर दुहेरी पदस्थापना झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आरोग्य संस्थेची निकड लक्षात घेवून 
संबंधित परिमंडळातील इतर संस्थेत रिक्‍त असलेल्या पदावर तात्पुरती पदस्थापना देवून सदर वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देण्याबातचा प्रस्ताव थेट शासनास सादर करण्याचीदक्षता सर्व 
उपसंचालकांनी घ्यावी. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर असलेल्या 
तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बदली 
दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्या पदांवर तात्काळ रुजू करुन घ्यावे व राजीनामा 
दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबाबत आवश्‍यक तो प्रस्ताव 
विहित मार्गाने संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती 
“अनधिकृत गैरहजरी”म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने ती अनधिकृत गैरहजेरी त्यांच्या सेवेत खंड 
म्हणून समजण्यात येईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 


१०) 


आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत 
त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 


पदस्थापनेच्याठिकाणी हजर होतील. 


सदर आदेशान्वये झालेल्या बदल्यांमुळे Aspirational District, अवघड दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त 
क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोठया प्रमाणात रिक्‍त पदे राहत असल्यास ती पदे आयुक्त, आरोग्य 


सेवा यांनी बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या PAM तातडीने भरावीत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१४३२५२०८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAHANE VIIAYKUMAR LAXMANRAO 


LA H A N E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b380c78f1 1c 


6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6 
AZ. 


250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAFSDC 


BFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2021.08.09 21:03:08 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
शासनाचे सह सचिव 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या मार्फत) 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

५) सर्व जिल्हा हल्य चिकित्सक. 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) Ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठपपैकी५ 


